



द टोमी द पाओला 
जादूगार आजी 
सुट्टीवर जाते 





टोमी द पाओला 
जादूगार आजी सुट्टीवर जाते 


अनुवाद: सुजाता गोडबोले 








अखेर मारिओ ला एकट्यालाच अर्पण! 





एकदा जादूगार आजीला एक स्वप्न पडलं. त्यात ती एक लहान मुल्रगी 
होती आणि कॉँचेटा आजीच्या समुद्रकिनाय्यावरच्या घरात रहात होती. 





“ये नोनालिना, ये!” काँचेटा आजीने तिला हाक मारली, “ये नोनालिना.” 
ते ऐकून जादूगार आजीला जाग आली. ती तर डोंगरावरच्या तिच्या 
कलेब्रियातल्या छोट्याश्या घरीच होती. 





दुसन्‍्या दिवशी जादूगार आजी तिच्याकडे आलेल्या लोकांची 
डोकेदुखी, दातदुखी असे सगे त्रास दूर करत होती, पण दिवसभर 
तिला आजीचा स्वप्नातल्रा आवाज ऐक्‌ येत होता. 





गावातले काही लोक आपापसात म्हणू लागले, 
“आजीने आता एक सुट्टी घ्यायला हवी असं दिसतंय.” 





जादूगार आजीने खिडकीतून बाहेर पाहिले. काँचेटा आजीचा आवाज 
तिला ऐकू्‌ येत होता अशी तिची आता खात्रीच झाली. 

असं कसं होईल? जादूगार आजी विचार करू लागली. काँचेटा आजी 
देवाकडे जाऊन आता बरीच वर्षे झाली आहेत. या स्वप्नाचा अर्थ काय 
असेल बरं? 





“अँथनी, आजी कसल्यातरी विचारात हरवलेली दिसते आहे,” 
बांबोलोना म्हणाली. 

हो, मल्राही तसंच वाटतंय, आज ती मेयर साहेबांच्या डोकेदुखीवर 
तर चुकीचाच उपचार करणार होती. आतापर्यत असं कधीच झालं॑ नव्हतं!” 
अँथनी म्हणाला. 








गा! न 4 [0], 


न 5 >> जज-+ 


याचे उत्तर जादूगार आजीला त्याच रात्री मित्ठाले. तिच्या स्वप्नात ती 
आपल्या डोंगरावरच्या घराबाहेर बसली होती. आणि काँचेटा आजी तिच्या 
समोर बसली होती 

“हे बघ्च नोना बाछ्छा, इतकी वर्ष त्‌ फार काम केलंस. आता थोडे दिवस 
त्‌ सट॒टी घ्यायला हवी. बांबोल्ोना रोजचं काम पाह शकेल आणि अँथनी 
घरातली बाकीची सगक्ही काम॑ करेल - बकय्यांना चारा देईल, दूध काढेल 
घराची आणि बागेची साफसफाई करेल. सम॒द्र किनाय्यावरच॑ माझ॑ लहानसं 
घर रिकामंच आहे आणि तझीच वाट पहात आहे. आता लवकर ये नोना.” 





आजीला आता जाग आली. 


हो. मी आता जाईन!” आजी म्हणाली आणि हसत हसत परत झोपी गेली. 


ने े न -- +कछत- मम 








“सगढ्ं काही ठीक होईल.” आजी म्हणाली. “बांबोलोना, काही 
काछठजी करू नकोस. कुठला मंत्र म्हणायचं याची तुला जर शंका 
आली, तर मोठ्या पुस्तकात बघ. आणि जर काही फारच वेगक्े 
असेल, तर डोंगरापलीकडे जा, आमेलिया तुला मदत करेल.” आणि 
निघताना आजीने बांबोलोनाला एक छोटीशी पपी दिली. 


है. 


कप 




















दुसन्या दिवशी सका आजीने अँथनी आणि बांबोलोनाला बोलावले 


बसा म॒लांनो. मला तम्हाला काहीतरी सांगायचं आहे. मी थोडे दिवस 
सटटी घेणार आहे आणि कॉँचेटा आजीच्या समद्र किनाय्यावरच्या घरी 
जाऊन राहणार आहे.” आजीने त्यांना सांगितले 


ओह! तू कधी जाणार आहेस?' बांबोलोनाने विचारले. 

“परवा दिवशी,” आजी म्हणाली. 

“आणि परत कथधी येशील?” अँथनीने विचारले. 

“ते मी नंतर सांगेन,” आजी महणाली. “मी तुम्हाला निरोप पाठवेन.” 


“आणि अँथनी, मला माहित आहे की त आता शहाण्यासारखा 
वागशील, आणि नको ते 22285 उदयोग करणार नाहींस. रोजच्यासारखं सगकं काम 
नीट कर. बांबोलोनाने सांगितलं तर तिलरा मदत कर. आणि ल्ञक्षात ठेव...” ' ह 


“पास्ताच्या हंडीला हात लावू नकोस!” टू 7८ 
बांबोलोना आणि अँथनी एकदम एका सुरात म्हणाल्रे. ( | 





अँथनीने गावात पास्ताचा पूर आणला होता ते आठवून सगक्ठेच 
हसू लागले. 


आजीने मग अँथनीलाही एक पपी दिली आणि ती निघाली 





किनाय्यावरच्या घरी पोचली. 


| 


आणि मग आजी समद्र रेल 





न | 


ब्ज " |] 


ई । 
हे 
€ /> पट 
५ हा * 
(0 इं 








आता उदया मी बांबोल्रोना आणि अँथनीला काहीतरी भेटवस्तू पाठवेन. 
आजीने विचार केला. 











ज्या दिवशी भेट पोचली तेव्हा अँथनी बकय्यांना चारा देत होता. पण 
बांबोलोनाला काही धीर धरवेना. तिने लगेच भेट उघडली. आजीने समद्र 
किनाय्यावरची खास टॉफी अँथनीसाठी पाठवली होती आणि बांबोलोनासाठी 
टबमध्ये घालायचा खप फेस येणारा साबण 

बांबोलोनाने विचार केला, “आपण तर टॉफीच घेऊया!” आणि तिने लगेच 
नावाच्या चिठठ॒या बदलून टाकल्या 


अँथनीने आपली भेटवस्त उघडली. “बांबोलोना, है काय आहे?” 


अरे, हे त्‌ तझ्न्या अंघोव्छीच्या पाण्यात टाक, त्याचा खप फेस होईल 
ते फार छान असतं,” आपली टॉफी चघकत चघकूत बांबोलोना म्हणाली 





ब्लाउज." * 0 कीट 
4८ ९-3) #७० ४ 


जन 






हैक जज. रे ०७. 


पिला ०ब्य ० 2... | 5 अल) 
७६. ए-५कामपक्ञाका०:उरपभरकमकाक पर ५ 3 


| [26 || 
















“निदान हा पास्ता तरी नाही आहे!” फेसावर तरंगणारा 
अँथनी म्हणाला! 


“अरे बापरे! आता परत है काय आणखी!”' मेयर ओरडले! 









समुद्र किनाज्यावर एक कबुतर आजीसाठी एक निरोप घेऊन आले. 


“बांबोलोना, आता काय झालं?” आजी मनाशी म्हणाली. 


मेयर म्हणाले, “जादूगार आजी, फार काही बिघडलं नाही. 
निदान सगकं गाव अगदी साफ, चकचकीत झालं!” 


आजी म्हणाली, “फक्त चुकीची वस्तू चुकीच्या माणसाल्रा मिव्ठाली! 
बांबोल्ोना, आता तरी तू यातून काही शिकशील का?” 


“माझी चूक झाली, आजी. मला माफ कर.” बांबोलोना म्हणाली. 
“माझी पण चूक झाली!” अँथनी म्हणाला. 


“पण आजी, याचा अर्थ इतकाच की आता तुल्रा कधीच सुट्टी घेता येणार 
नाही!” मेयर महणाले. 








“हो ना!” आजी महणाली. “पण आता जेव्हा मी सुट्टी घेईन ना, 
तेव्हा बांबोलोना आणि अँथनी दोघांनाही बरोबर घेऊनच जाईन!” 


